RNINo . MAHBIL/ 2012144835 
www . dgps.maharashtra. gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६ , अंक - १९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

५ एप्रिल २०१७ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस -३५१३ / ४१५/ प्र.क्र .२१७/ १३/ नवि -९/ २०१७. - ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ३५९९/ 
७३८ / प्र. क्र .१४२ - अ/ ३/ ९९ / नवि -९ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००२ अन्वये जळगाव शहरासाठी वाढीव हद्दीची विकास योजना ( भागशः)( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) मंजूर केलेली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अमलात आहे तसेच वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५०३/ ४९३/प्र.क्र . १०२ (ब)/०३/ नवि -९ , दिनांक १० ऑगस्ट २००४ अन्वयेमंजूर केलेली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर 
२००४ पासून अमलात आहे. (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी जळगाव महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये उक्त अधिसूचनेमधील मंजूर ईपी -६६ नुसार नियोजन प्रभाग ६ मधील विकास हा कमी घनता व विरळ 
स्वरूपाचा होणे आवश्यक असून त्यासाठी अटी / शर्ती विहित केल्या आहेत . यातील अट क्रमांक ४ मध्ये मौजे मेहरूण शिवार , सेक्टर क्रमांक ६ व ७ 
हद्दीवरील प्रस्तावित ३०. ०० मीटर रुंद पूर्व- पश्चिम विकास योजना संदर्भात विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद खालीलप्रमाणे करण्यात आलेली आहे 
( यापुढे “ उक्त तरतूद ” असे संबोधले आहे) ; 

" In view of construction of East -West proposed 30 .00 meters wide Development Plan Road on the 
boundary ofSector Nos. VI and VII the land owners of Sector No. 6 affected by this 30. 00 meter Development 
Plan Road proposal should hand over the land under Development Plan Road with its construction to 
Municipal Corporation free of cost at the time of submitting the Developmentpermission proposal "; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३५३, दिनांक ३ नोव्हेंबर २००९ अन्वये उक्त तरतुदीत 
फेरबदल प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर 
केलेला आहे ( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, मौजे मेहरूण शिवार सेक्टर क्रमांक ६ व ७ मध्ये रहिवास वापर अनुज्ञेय करण्यासंबंधी व त्यालगत भूखंडाचा विकास करीत 
असताना भूखंडधारक त्यांच्या जागेतील रस्ता बांधून विनामूल्य नगरपालिकेस हस्तांतरित करण्यास जमीनमालकांनी / हितसंबंधितांनी सादर केलेली 
निवेदने इत्यादींचा विचार करता वगळलेल्या भागासाठी मंजूर विकास योजना दिनांक १० ऑगस्ट २००४ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये मंजूर करताना 
हद्दीवरील ३० . ०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याच्या विकासासंदर्भात उक्त तरतूद केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर व उक्त 
तरतूद विचारात घेतल्यानंतर उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम (२ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव ना - मंजूर करीत आहे . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांचेकार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashgtra. gov .in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा. शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated, 5th April 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS-3513/415 /CR - 217 /13/UD -09. - Whereas, the Government in Urban Development Department, 
vide Notification No. TPS- 3599 /738 /CR - 142- A /03 /99 /UD - 09 , dated 11th February 2002 has sanctioned the 
Development Plan (Part ) for the Extended Boundary of Jalgaon City (hereinafter referred to as "the said 
Development Plan ") and has come into force with effect from 7th April 2002 and whereas the Development 
Plan for the remaining excluded area has been sanctioned vide Notification No. TPS - 3503 /493/CR - 102 (B )/ 
03/ 99 /UD -09 , dated 10th August 2004 and has come into force with effect from 1st October 2004 (hereinafter 
referred to as "the said Excluded Part "); 

and whereas, the Jalgaon Municipal Corporation is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ) ; 


and whereas, in the Plan of the said Excluded Part vide sanctioned modification in respect of EP -66 , 
the Developmentpermission shall be granted in Section - Vl on " Low Rise Low Density ” concept subject to 
certain conditions in which the condition No . (4 ) regarding the Development of 30 . 00 meters vide 
Development Plan Road along the boundary Sector Nos . 6 and 7 in village Mehrun is incorporated as 
under ( hereinafter referred to as the " said Provision") ; 


" In view of construction of East - West proposed 30 .00 meters wide Development Plan Road on the 
boundary of Sector Nos. Vi and Vll the land owners of Sector No. 6 affected by this 30 .00 meters Development 
Plan Road proposal should hand over the land under Development Plan Road with its construction to 
Municipal Corporation free of cost at the time of submitting the Development Permission proposal”; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७ , २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


३ 


and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 353, dated 3rd 
November 2009 resolved to modify the said provision for the Development of 30 . 00 meters wide 
Development Plan Road along the boundary of Sector Nos . 6 and 7 in village Mehrun (hereinafter referred 
to as “ the said Modification ") by carrying out a modification to the said Development Plan by following all 
the legal formalities stipulated under Section 37 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act” ) and forwarded the proposal to 
Government for final sanction ; 

and whereas, the said provision regarding developmentof 30 .00 meters wide road in Sector Nos . 6 
and 7 of village Mehrun has been incorporated by the Governement while sanctioning the Development 
Plan for said Excluded Part vide Notification , dated 10th August 2004 on the request of the land owners / 
interested persons that these lands be included in ResidentialZone subject to that the 30 .00 meters road 
will be developed and should be handed over to Municipal Corporation along with the land free of cost by 
the respective plot owner while seeking development permission on his plot; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune and after considering the said provisions , the Government is of the opinion that 
the said modification needs to be rejected . 

Now therefore , in , exercise of powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government ofMaharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 

This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the 
office of the Commissioner , Jalgaon Municipal Corporation , Jalgaon . 
This notification shall also be published on the Government website www .maharashtra .gov. in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

___ R. S . CHOUHAN, 
Section Officer ofGovernment. 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 

नगर विकास विभाग 

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये 

क्रमांक नावि /प्र. छा . स./ प्रा. यो . अहमदनगर / कलम २० (३)/मौजे कोकमठाण , तालुका कोपरगाव/ स.नं . ४०५/ १ + २/ ५१४ / २०१७. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार अहमदनगर 
जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून , या मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे कोकमठाण, तालुका 
कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर येथील सर्व्हे क्रमांक ४०५/ १ व ४०५/ २ मधील अंदाजे ११. ०८ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले 
आहे) शेती / ना -विकास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/ प्र . क्र . ४९ / 
१५/ नवि - १३ , दिनांक ६ मे २०१५ व शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५ / प्र.क्र . ४९ / १५ / नवि -१३, दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश 
दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट - कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त क्षेत्र शेती तथा ना-विकास विभागातून वगळून पुढील 
अटींच्या अधीन राहून , औद्योगिक विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे) त्याअनुषंगाने 
उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “प्रस्ताव छाननी समितीचे ” मत झाले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


( १) अर्जदार यांना दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयात नमूद तरतुदीनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जागेचा विकास करणेबंधनकारक राहील. 
( ३) अर्जदार यांनी सदर जागेत मल:निस्सारण प्रक्रिया केंद्र स्वर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील . 
( ४) अर्जदार यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचेकार्यालयाकडील विषयांकित प्रस्तावाबाबत ना -हरकत दाखला कलम २० (४) 

ची अधिसूचना निर्गमित करण्यापूर्वी सादर करणेबंधनकारक राहील. 
( ५ ) सदर जागेतील पाणीपुरवठ्यासंदर्भात अस्तित्वातील विहीर / ट्युबवेलच्या उन्हाळ्यातील आवक क्षमतेबाबत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 

यंत्रणेचा दाखला सादर करणेबंधनकारक राहील . 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट- कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५ /प्र. क्र . ४९ / १५/ 
नवि - १३ , दिनांक ११ जून २०१५ अन्वये कलम २० (२), २० ( ३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले 
आहेत . 


आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार सहसंचालक , नगररचना, नाशिक उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे 
पोट-कलम ( ३) अन्वये उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित 
फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत 
लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 


हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा, सौ. सावित्रीबाई फुले व्यापारी संकुल , हॉल क्रमांक १०५, पहिला मजला, 
आकाशवाणी केंद्राजवळ , सावेडी , अहमदनगर - ४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचेकार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर 
सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
प्राधिकृत अधिकारी यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर करावा. 


प्रस्तुत सूचना www. dtp . maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे , 
सहसंचालक, नगररचना, 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १५ एप्रिल २०१७. 


. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Office of the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. NKDN /PSC /R . P. A .Nagar/Section 20 (3) /Mouze Kokamthan , taluka Kopargaon /S .No. 405 / 1 + 2 / 
514 /2017 . - Whereas , the Governmenthas sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on dated 
14th July 2005 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan ") under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and as per the said 
sanctioned Regional Plan , the land admeasuring about 11.08 hectare ,bearing S . No . 405 / 1 + 2 ofMouze 
Kokamthan , taluka Kopargaon , district Ahmednagar (hereinafter referred to as " the said area ") is inculded 
in Agriculture Zone / No DevelopmentZone; 

and whereas , the Government vide Resolution No . TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13, dated 6th May 2015 
and Resolution No . TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the 
said GovernmentResolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


procedure to be followed under Section 20 of the said Act formaking changes in the use of land in the 
areas of sanctioned Regional Plans under the said Act, and for that purpose constituted “ Proposal Scrutiny 
Committee " ; 


and whereas; the “ Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said GovernmentResolution , 
is of the opinion that the said land shall be deleted from Agriculture Zone / No -Development Zone and 
proposed to be included in " IndustrialZone" and accordingly, it is necessary to modify the said Regional 
plan , (hereinafter referred to as “ the said Modification ” ) in accordance with the provisions of sub 
section (2 ) of secton 20 of the said Act, subject to the following conditions. 


( 1) It shall be binding to the Applicant, to deposit the premium amount as mentioned in Government 
Notification , dated 4th January 2016 . 

(2 ) It shall be binding to the Applicant, to develop the said land as per the guidelines mentioned in 
Annexure to the said Government Resolution . 


(3 ) It shall be binding to the Applicant to develop Sewage Treatment Plant (STP ) in the said land , at 
his own cost. 

(4) It shall be binding to the applicant to submit the No Objection Certificate for this proposal from 
Maharashtra State Road Developement Corporation before issuing Notification under Section 20 ( 4 ) of the 
said Act. 


( 5 ) It shall be binding to submit the certificate from Ground Water Survey and DevelopmentAuthority 
regarding the intake capacity in summer , of the existing well / tubewell. 

and whereas, Government vide Notification No. TPS - 1815 /CR -49 /15 /UD - 13, dated 11th June 2015 
has delegated the powers under Section 20 ( 2 ), 20 (3 ) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint 
Director of Town Planning. 

Now , therefore , in exercise of said powers delegated by Government in this regard , Joint Director of 
Town Planning , Nashik by this notice declares intention under sub -section ( 3 ) of Section 20 of the said Act, 
to make the proposed modification in the said Sanctioned Regional Plan and for the said proposed 
modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of 
publication of this Notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 


The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, 
Ahmednagar Branch , Smt. Savitribai Phule Commercial Complex , Hall No . 105 , First Floor, Near 
Aakashwani, Savedi, Ahmednagar - 414 004 . The Plan showing the proposed modification is kept open 
for inspection to the public during office hours in the said office . Regarding the proposed modification , 
Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch , Ahmednagar is authorized to hear the 
suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the said 
officer shall submit the report thereon to Member- Secretary . 


This Notice is also be available on website www . dtp .maharashtra .gov. in . 


PRATIBHA BHADANE , 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 15th April 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ , 
कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन/ मौजे गाढोदे/ एसआर- ६/ २०१५ . - ज्याअर्थी, भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११/ २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ - २. दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


__ परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे, तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबतच्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण सोबतच्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव , मौजे गाढोदे 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


हे . आर 


hci० 


८ पै. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबतच्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) ; 


९ पै . 


० 


१० पै . 


... 


० ३२ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश सोबतच्या 
अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या 
सोबतच्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक 
असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचेनाव : निम्न तापी प्रकल्प अंतर्गत बुडीत क्षेत्रातील दहिदुले 
गाढोदे पुलाचे जोड रस्त्याकरिता संपादन . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प अंतर्गत बुडीत क्षेत्रातील 
दहिदुले - गाढोदे पुल जोड रस्ता . 

समाजाला मिळणारे लाभ : वाहतूक रस्त्याची सुविधा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही . 

अनुसूची - चार 
निम्न तापी प्रकल्प अंतर्गत बुडीत क्षेत्रातील दहिदुले -गाढोदे पुलाचे 
पोहच रस्त्याकरिता संपादन प्रस्ताव . 

__ अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम - उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - उपविभागीय अधिकारी , 

जळगाव भाग , जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , 

आकाशवाणीजवळ, जळगाव , तालुका-जिल्हा जळगाव , 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील - जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक साशा/ भूसंपा/ एसआर/ ३२३/ २०१५ , दिनांक 

२० जून २०१५. 
टीप. -- 
( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे 

उपकार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प, चोपडा विभाग , चोपडा 
कार्यालय व उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
संपादित जमिनीतील हितसंबंधित व्यक्तींना उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध 
झालेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत जमिनी संपादनाबाबत 
लेखी हरकती नोंदविता येतील . 
उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण 
होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचना उल्लेख केलेल्या जमिनीचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर बोजा व 
अडथळा करू नये. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१ / १४४७ / २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/ ३७ (१), (३)/ 
१६८० / २०१७, दिनांक १३ एप्रिल २०१७ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) 
जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील कायदा 
व सुव्यवस्था विषयक घडामोडींच्यापार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय 
घटना घडल्यास अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध 
कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू 
मुस्लिम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता 
असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे शहर अतिसंवेदनशील 
असून मनमाड, बागलाण, येवला , चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे 
संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध 
मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून 
संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १८ एप्रिल २०१७ चे ००.०० 
ते दिनांक २ मे २०१७ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, 
१९५१ चे कलम ३७ (१), (३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस 
अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे. 


( २ ) 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने पुढील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 
कलम ३७ ( १), (३) नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये 
करण्यास मनाई करीत आहे . 


( ४) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/ १२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 


दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 

किशोर राजे निंबाळकर, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव 

तथा समुचित प्रशासन . 
जळगाव , १८ एप्रिल २०१७ . 


( क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील , अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 

(ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शीख समाजाचेव्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ ( ३ ) अन्वये संबंधित तालुका । 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचपेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा 
मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 

सदरहू निबंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्तींना लागू 
राहणार नाही . 

सदरचा आदेश दिनांक १८ एप्रिल २०१७ चे ०० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक २ मे २०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील . 
सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक . 
नाशिक , १७ एप्रिल २०१७ . 


दिनांक १४ एप्रिल २०१७ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती 
असून या दरम्यान देखील दलित बांधवांतर्फे तसेच विविध हिंदू संघटनांतर्फे 
राष्ट्रीय पक्षांतर्फे सदरची जयंती साजरी केली जाते. वरील जयंती 
उत्सवात मोठ्या प्रमाणात लोक सहभागी होत असतात . दिनांक 
१६ एप्रिल २०१७ रोजी खिश्चन बांधवांचा ईस्टर संडे साजरा होत 
असून तो देखील चर्चमध्ये विविध स्वरूपाचे कार्यक्रम साजरे करतात. 
जळगाव जिल्हा हा जातीय संवेदनशील असून वरील सण / उत्सवाच्या 
दृष्टीने दक्षता म्हणून प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणे जरुरीचे आहे . 
कारण सदर काळात जातीयवादी समाजकंटक , गुंड प्रवृत्तीचे लोक 
याचा गैरफायदा घेऊ शकतात . दिनांक १० एप्रिल २०१७ रोजी काँग्रेस 
व राष्ट्रवादी पक्षातर्फे शेतकरी कर्जमाफी व इतर विविध मागण्यांसाठी 
मोर्चा, आंदोलन, धरणे करणार आहेत असे समजून आले आहे. त्याचप्रमाणे 
महाराष्ट्रात बहुजन क्रांती मोर्चा संयोजन समितीची बैठक झालेली असून , 
त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ते दिनांक १२ एप्रिल २०१७ रोजी मोर्चा 
काढण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणेविरोधी पक्ष राष्ट्रवादी व काँग्रेस 
यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने महाराष्ट्रात सर्वत्र शेतकरी संघर्षयात्रा सुरू 
आहे. सदरची यात्रा येत्या पंधरवड्यात केव्हाही जिल्ह्यात येऊ शकते . 
सध्या महामार्गावरील दारूची दुकाने व परमीट रुम बंद करणेबाबत 
उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याने त्यातील कामगार वर्ग हा बेरोजगार 
झालेला आहे. त्याचप्रमाणे बारचालक व लोकप्रतिनिधी यांनी संगनमताने 
रस्त्यांचा अवर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे स्थानिक 
स्तरावर विविध प्रकारचे धरणे, रास्ता रोको, आंदोलने होण्याची शक्यता 
आहे. शेतकऱ्यांची अतिशय महत्त्वाची मागणी म्हणजेकर्जमाफी, सदरची 
कर्जमाफी शासनाकडून घोषित होत नाही, तोपावेतो विविध संघटना व 
पक्ष शासनाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत . 

एकंदरीत वरील स्वरूपाची परिस्थिती पाहता जिल्ह्यात सण / 
उत्सवाच्या अनुषंगाने तसेच राजकीय परिस्थीती लक्षात घेता शुल्लक 
मधील शुल्लक कारणावरून देशविघातक कृत्य करणारे समाजकंटक , 
जातीय गुंड हे याचा फायदा घेऊन किंबहुना समाजात तेढ निर्माण 
होईल , अशांतता निर्माण होईल अशा प्रकारचे कृत्य करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेता कोणताही अनुचित प्रकार घडू 
नये व प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होण जरुरीचे आहे . 

जिल्ह्यात विविध स्वरूपाचे आंदोलन, उपोषण, मोर्चेयांचे आयोजन 
पक्षांच्या वतीने आयोजित केले जातात व अनेक प्रकारे त्याचे पडसाद 
सर्व सामान्याचे जनजीवनावर होऊन परिस्थिती हाताबाहेर जाते , अशी 
आंदोलने सतत भविष्यात करीत राहणार यामध्ये शंका नाही. 


वाचले . - १. पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

११९३/जिविशा/ का . व सु.प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१७ , 

जळगाव, दिनांक ९ एप्रिल २०१७ . 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 
___ दंडप्र -१/ कावि - २८८ / २००५ , दिनांक २२ जून २००५. 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट 

कलम ( १) व ( ३) . 


आदेश 


क्रमांक दंडप्र- १/ कावि -२०४० / २०१७. - पोलीस अधीक्षक , जळगाव 
यांनी दिनांक ९ एप्रिल २०१७ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यातील 
आगामी पंधरवड्यात हिंदु धर्मियांचे मोठे सण / उत्सव साजरे होणार 
आहेत . त्यात पुण्यतिथी व जयंती तसेच यात्रा याचादेखील समावेश आहे . 
दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी हिंदू धर्मियांचा हनुमान जयंती हा उत्सव 
देखील तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो . 


तसेच जिल्ह्यात दोन राजकीय मंत्री असून त्यांचे दौरे सुरू असतात . 
सदर वेळी विरोधकांकडून त्यांना शुल्लक कारणांवरून अडथळा करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तरी किरकोळ कारणावरून कोणताही 
अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेपोलीस अधीक्षक , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११ - १७ , २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक ९ एप्रिल २०१७ च्या पत्रान्वये माझ्या 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
निदर्शनास आणून दिल्याने, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परीरक्षण 
करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे 

___ मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३६ अन्वये 
आवश्यक झाल्यामुळे मी, राहुल मुंडके , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव , 

मनाई आदेश 
उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई क्रमांक कक्ष- १४ / ३६ / १६४१/ २०१७. - ज्याअर्थी, नाशिक ग्रामीण 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम ( १) व ( ३) मधील जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना, 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये :-- 

मोर्चे, निदर्शने , धरणे, बंद पुकारणे व उपोषण आंदोलने, धार्मिक सण व 
( अ ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी,बंदुका , सुरे, लाठ्या व काठ्या इतर कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

अशा घटनेच्या प्रतिक्रिया नाशिक ग्रामीण कार्यक्षेत्रात उमटण्याची शक्यता 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

असते. शेतकरी संघटनेच्यावतीने कर्जमाफी व्हावी, सातबारा कोरा व्हावा 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

तसेच समृद्धी महामार्ग मोजणीस शासनास जमीन देण्यास शेतकऱ्याचा 
( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर 

विरोध असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे . 
फेकावयाची हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे किंवा 

नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यातील शेतकरी केव्हाही अचानकपणे रस्त्यावर 
बरोबर नेणे ; 

येऊन रास्ता रोको आंदोलन करून शासनास वेठीस आणून हिंसक 
( ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 

वळण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सध्या नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव हा मोठ्या प्रमाणात साजरा 
(इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव 
करणे ; 

होणार असल्याने सदर जयंतीचेदिवशी मिरवणुका व चित्ररथ निघत 

असल्याने, उत्सवादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही 
( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 

यादृष्टीने प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 

वरील घटनांचे अवलोकन करता नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात साजरे 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 

होणारे उत्सव काळात कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 

होऊ नये. 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही . 

त्याअर्थी, मी , अंकुश शिंदे, पोलीस अधीक्षक , नाशिक ग्रामीण मला 
त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३६ प्रमाणे मिळालेल्या 
कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास अधिकारानुसार नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी 
पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश 
मिरवणुका काढण्यास या आदेशान्वये बंदी घालीत आहे. हा आदेश 

देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 

( अ ) रस्त्यावरुन जाणाऱ्या अगर चक्काजाम आंदोलन करणाऱ्या 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 

व्यक्तींचे वागणे अगर विभत्स व अश्लिल हावभाव किंवा वर्तन अगर 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही . 

कृत्याबाबत आदेश देणे ; 
हा आदेश दिनांक ११ एप्रिल २०१७ चे सकाळी १२ . ०० वाजेपासून (ब) ज्या ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन किंवा जमाव जाईल अगर 
ते दिनांक २५ एप्रिल २०१७ चे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

जाणार नाही, ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे ; 
हा आदेश आज दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 

( क) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाच्या 

वेळी वापरण्यात येणाऱ्या लाऊडस्पिकरच्या वेळ, पद्धती , ध्वनी, तीव्रता 
राहुल मुंडके , 

आवाजाची दिशा याचेनियंत्रण करणे ; 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
जळगाव . 

(ड) रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेवर वाद्य वाजविणे, गाणी , 

संगीत , ड्रम्स , ताशे, ढोल किंवा इतर वाद्ये किंवा हॉर्न वाजविणे किंवा 
जळगाव , ११ एप्रिल २०१७ . 

कर्कश आवाज करणारे अन्य वाद्य वाजविण्यावर नियंत्रण ठेवणे ; 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


( इ) राजकीय, सामाजिक , धार्मिक , जातीय तेढ निर्माण होऊ नये 
म्हणून वॉटस् अप , इंटरनेट व सोशल मिडियाचा वापर करू नये ; 


( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे, बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 


हा आदेश नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात लागू होईल . 


हा आदेश दिनांक १३ एप्रिल २०१७ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक ११ मे २०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात असेल . 


सदरच्या आदेशचा भंग करणारी व्यक्ती मुं . पो . का . सन १९५१ च्या 
१३४ नुसार शिक्षेस पात्र राहील . 


( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 
(ड) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटके जवळ बाळगणे किंवा 


तया 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ एप्रिल 
२०१७ रोजी दिला आहे . 


अंकुश शिंदे, 
पोलीस अधीक्षक, 
नाशिक ग्रामीण, नाशिक. 


नाशिक , १३ एप्रिल २०१७.. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक डीसी/कार्या ९ - ब - १/११६३/ २०१७ . - पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / 
२७८६/ २०१७, दिनांक १८ एप्रिल २०१७ चे पत्रानुसार अहमदनगर 
जिल्ह्यात विविध मागण्यांचे संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे 
कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. 

वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत दिनांक १९ एप्रिल २०१७ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २ 
मे २०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे 
कलम ३७ ( १)( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र, दिनांक १८ एप्रिल २०१७ 
अन्वये विनंती केली व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ (१ ) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम 
वगळता कोणाही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे : 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 
( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

(फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत : 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे . 

(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 

( क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १९ एप्रिल २०१७ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २ मे 
२०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतोच्या कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १८ एप्रिल २०१७ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


राजेंद्र पाटील, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १८ एप्रिल २०१७ . 


उपविभागीयदंडाधिकारीयांजकडून 


वाचले:फौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चेकलम१७४ 


आदेश 


क्रमांककावि/इएलएन-७/२०२/२०१७.-ज्याअर्थी,पुढीलपरिशिष्टातनमूदकेलेल्याअपघातीमृत्यूप्रकरणांमध्येफौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चेकलम१७४मधीलतरतुदीनुसारमयतव्यक्तींचेमृत्यूचे वर्गीकरणकरणेकामीउपविभागीयपोलीसअधिकारी,संगमनेरविभागयांचेमार्फतप्रस्तावयाकार्यालयासप्राप्तझालेआहेत.प्रस्तुतप्रकरणांमध्येउपविभागीयपोलीसअधिकारीयांनीसादरकेलेल्याप्रस्तावासोबतचे अपघातीमृत्यूचेचौकशीअहवाल,चौकशीकागदपत्रे,वैद्यकीयअधिकारीयांचेअहवालइत्यादींचीतपासणीकरणेतआलीआहे.मृतव्यक्तींचेरहिवासाचेकिंवात्यांचेनातेवाईकांचेराहण्याचेठिकाणहेसंगमनेर उपविभागाचेकार्यक्षेत्राबाहेरचेआहे.मृतव्यक्तींचेनातेवाईकांनाअपघातीमृत्यूबद्दलकाहीतक्रारअगरहरकतआहेकिंवाकसेहेजाणूनघेणेआवश्यकआहे; 

त्याअर्थी,खालीलपरिशिष्टातनमूदअपघातीमृत्यूप्रकरणांतीलव्यक्तींच्यामृत्यूबाबतत्यांचेजवळचेनातेवाईकांसकाहीहरकतअगरतक्रारअसल्यास,हीनावेमहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्ध झालेपासून१५दिवसांच्याआतउपविभागीयदंडाधिकारी,संगमनेरभाग,संगमनेरयांचेकार्यालयातसमक्षहजरराहूनकिंवारजिस्टरपोस्टाद्वारेलेखीस्वरूपातसादरकरावे.पुढीलमृतव्यक्तींच्याजवळच्या नातेवाईकांकडूनमुदतीतहरकतीअगरसूचनाप्राप्तनझालेस,मृतव्यक्तींच्यामृत्यूबाबतत्यांचेजवळचेनातेवाईकांचीकोणाचीकाहीहरकतनाहीअसेसमजण्यातयेऊनफौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चेकलम १७४नुसारवउपलब्धकागदपत्रांच्याआधारेमृत्यूच्यावर्गीकरणाबाबतअंतिमआदेशपारितकरण्यातयेतील,याचीसंबंधितमृतव्यक्तीच्यानातेवाईकांनीनोंदघ्यावी. 

परिशिष्ट 


अकस्मात 


मयतव्यक्तीचेनाव 


राहणार 


तालुका 


जिल्हा 


मृत्यूचेठिकाण 


क्रमांकए.डी. एस.आर. 


मयतनंबर 


वर्षे 


पोलीस स्टेशन 

२ संगमनेर तालुका 


मृत्यूचे कारण १० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


११ 


९/२०१७ 


नानासाहेबदत्तात्रयशेलार३८ 


म्हैसगाव 


राहुरी 


अहमदनगर 


३७/२०१७ 


पाण्यातबुडून 


ग्रामीणरुग्णालय,संगमनेर, तालुकासंगमनेर. 


२ 


अकोले 


११/२०१७ 


लक्ष्मणशामरावनवगिरे 


४० 


बावी 


शिरूर 


बीड 


२०/२०१७ 


तीव्रउलटी झाल्यामुळेव हृदयविकाराने. 


परखतपूरशिवार,तालुका अकोले. 


३ 


९७/२०१६ 


विश्वनाथकारभारीघुगे 


५६ 


दोडी 


सिन्नर 


नाशिक 


१०/२०१७ 


हृदयविकाराने 


तांबेहॉस्पिटल,संगमनेर 


संगमनेर शहर 


४ 


६९/२०१५ 


बेवारसपुरुष 


४९ 


संगमनेर 


अहमदनगर 


संगमनेर तालुका 


निमगाव जाळी 


२/२०१७ 


उपासमारीमुळेवनिझर्णेश्वरमंदिराजवळ, अशक्तपणामुळे.कोकणगाव,तालुका 

संगमनेर 
. दुर्धरआजारानेकॉटेजहॉस्पिटल,संगमनेर 


५ 


२/२०१६ 


संगमनेर तालुका 


अनोळखीपुरुष 


७० 


कोल्हेवाडी 


सग 


संगमनेर 


अहमदनगर 


अहमदनगर 


२८/२०१७ 


bb 


परिशिष्ट 
- 
चालू 


१२ 


अ. 


अकस्मात 


मयतव्यक्तीचेनाव 


वय 


राहणार 


तालुका 


जिल्हा 


मृत्यूचे 


पोलीस स्टेशन 


ए.डी.एस. आर.नंबर 


मृत्यूचेठिकाण 


मयतनंबर 


कारण १० 


११ 


६ 


अकोले 


२७/२०१६ 


रामशरणसुकूयादव 


५० 


जगलखु. 


सत 


संत,उ.प्र. 


८/२०१७ 


विजेचाधक्का 


ग्रामीणरुग्णालय,अकोले 


बसून. 


घारगाव 


५२/२०१६ 


अनिलभिमराजवडीतके 


३३ 


गळनिंब 


श्रीरामपूर 


अहमदनगर 


५/२०१७ 


विजेचाधक्का बसून. 


साकुरशिवार,तालुका संगमनेर. 


८ 


अकोले 


११८/२०१६ 


सागरदेविदासचव्हाण 


२१ 


मुंढवाडी 


कन्नड 


औरंगाबाद 


५ 
/ 
२०१७ 


यकृतातरक्तस्रावग्रामीणरुग्णालय,अकोले झाल्यामुळे. 


९ 


अकोले 


३०/२०१६ 


सोमनाथएकनाथसोनवणे१.५ 


जिराईदा 


अमळनेर 


धुळे 


६२/२०१६ 


बैलगाडीवरूनग्रामीणरुग्णालय,अकोले पडूनजखमी होऊन. स्टोव्हचाभडकागव्हर्नमेंटमेडिकलकॉलेजव 
होऊन 
. 

हॉस्पिटल,औरंगाबाद. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


१० 


अकोले 


१०/२०१६ 


वर्षानिवृत्तीभालेराव 


२० 


ताडोली 


जाफराबाद 


जालना 


३३/२०१६ 


११ 


राजूर 


९/२०१५ 


निलमदेवीरामकिशोरवर्मा३२ 


राजर 


अकोले 


अहमदनगर 


१६ 
/ 
२०१६ 


पाण्यातबुडून 


ग्रामपंचायतविहीर,राजूर 


१२ 


९२/२०१५ 


सुमनकनवृत्तीकनगरे 


४९ 


रांजनखोल 


रहाता 


संगमनेर तालुका 


अहमदनगर 


२४/२०१६ 


मोटार सायकलवरून पडूनडोक्यास 
मार 
लागून 
. 


लोणी-संगमनेररोड, कोकणगाव,तालुकासंगमनेर, जिल्हाअहमदनगर. 


१३ 


११/२०१६ 


मुक्तीपडाअरविंदससमल२७ 


२४/२०१६ 


संगमनेर शहर 


गोपाळचौकी,कंठीपुरा कंठीपुरा. 


मदीनपूर,प. 

बंगाल 


अॅटॅकआल्यामुळेबिकानेरस्वीटहोम, (हृदयविकार)संगमनेर,तालुकासंगमनेर, 

जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


१४ 


अकोले 


२९/२०१६ 


अनिताकमलेशनरवडे 


३२ 


ब्राह्मणवाडा 


अकोले 


अहमदनगर 


४०/२०१६ 


स्टोव्हचाभडकारहातेघरातब्राह्मणवाडा, होऊनभाजल्याने.तालुकाअकोले,जिल्हा 

अहमदनगर. 


१५ 


५५/२०१४ 


अनोळखीपुरुष 


२५ते 


-- 


२५/२०१६ 


संगमनेर तालुका 


गळफासघेऊननिझर्णेश्वरवनामध्ये, 

कोकणगाव,तालुका संगमेश्वर 


१६ 


अकोले 


३०/२०१६ 


सोमनाथएकनाथसोनवणे१.५ 


जिराईदा 


अमळनेर 


धुळे 


६२/२०१६ 


बैलगाडीतूनपडूनसुगावबु.शिवार,तालुका जखमीहोऊन.अकोले. 


१७ 


२६/२०१६ 


अनोळखीपुरुष 


६० 


-- 


३३/२०१६ 


संगमनेर शहर 


हृदयविकाराने 


संगमनेरतेलोणी-नगर रोडलगत,संगमनेर 


१८ 


राजूर 


९/२०१५ 


निलमदेवीरामकिशोरवर्मा३२ 


अकोले 


अहमदनगर 


१६/२०१६ 


ग्रामपंचायतविहीर,राजूर 


किरण पाबळकर यांचेघर, राजूर 


पाण्यातपडून बुडूनमृत्यू. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


१९ 


अकोले 


१०/२०१६ 


वर्षानिवृत्तीभालेराव 


२० 


ताडोली 


जाफराबाद 


जालना 


३३/२०१६ 


स्टोव्हचाभडकापांडुरंगनिवृत्तीहिरेयांचे होऊनभाजल्याने.घर,अकोले-धुमाळवाडीरोड, 

तालुकाअकोले,जिल्हा अहमदनगर. 


२० 


आश्वी 


१/ 
२०१६ 


रूकाबाईरमेशचव्हाण 


३५ 


समनापूर 


संगमनेर 


अहमदनगर 


२२/२०१६ 


हृदयविकाराने 


शेडगावशिवारात,तालुका संगमनेर,जिल्हा अहमदनगर. 


सदरचाआदेशआजदिनांक२७मार्च२०१७रोजीमाझेसही,शिक्क्यानिशीदिलाअसे. 


भागवतडोईफोडे, उपविभागीयदंडाधिकारी, संगमनेरभाग,संगमनेर. 


संगमनेर 
, 
२७ 
मार्च 
२०१७ 
. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक वि - १/ युगांत हाउसिंग / क - २१/ नों .र. आ ./ २३४/ सन २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदींचा 
वापर करून उक्त नमूद करणास्तव मी , डॉ . प्रिया दळणर , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये युगांत को 
ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक , तालुका जिल्हा 
नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके / एचएसजी/ (टीसी)/ १३२७ /सन १९८० , 
दिनांक २६ मे १९८० ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत 
असून सदर आदेशाचेदिनांकापासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 


सटाणा, तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १९ व नियम १८ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार कै . निंबाजी शिवाजी गायकवाड ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळवाडे भामेर , तालुका सटाणा, जिल्हा 
नाशिक या संस्थेची पुनर्रचना वरील प्राप्त परिस्थितीच्या अनुषंगाने करीत 
आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीची निवड संस्थेच्या सर्वसाधारण 
सभेत करण्यात यावी नवनिर्वाचित व्यवस्थापक समिती सदस्यांनी संस्थेचा 
कारभार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ 
व संस्थेच्या पोटनियमानुसार करणेबंधनकारक राहील . 


सदर आदेश आज दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी देत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


सी . आर. विघ्ने , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सटाणा. 


नाशिक, १२ जानेवारी २०१७. 


सटाणा, २६ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


वाचावे . - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

१०२ ( क) (२). 


क्रमांक वि -१ / गौरव हाउसिंग/ पुनर्रचना/ ४३१/ सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ व नियम १८ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार गौरव रोहाउसिंग को - ऑपरेटिव्ह 
हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिकरोड, नाशिक (नोंदणी क्रमांक 
एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/ टीसी/ ३४२०/ सन १९९८, दिनांक २४ 
ऑगस्ट १९९८) या संस्थेचे पुनर्जीवन करीत आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २० जानेवारी 
२०१७ रोजी जारी केला असे . 


( २ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्रमांक आस्था / 

क ./ मध्यं आदेश/ कै . वेडुभाऊ गो. ना . पत / सन २०१६, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ . 


( ३) या कार्यालयात घेण्यात आलेली सुनावणी, दिनांक 

२८ नोव्हेंबर २०१६. 


अंतिम आदेश 


डॉ . प्रिया दळणर , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

नाशिक तालुका, नाशिक. 


नाशिक , २० जानेवारी २०१७. 


क्रमांक आस्था / क. १०२/ अंतिम आदेश/ कै. वे. गो . ना . पत / कायम / 
१४ / सन २०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १०२ (१) (क ) (२) अन्वये मला प्राप्त अधिकारान्वये मी, निरज भ . 
चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार , तालुका जिल्हा 
नंदुरबार असा आदेश देतो की , कै . वेडुभाऊ गोविंदभाऊ नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार या 
संस्थेचा व्यवहार व कारभार गुंडाळण्यात येऊन वाचावे क्रमांक २ चा 
मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ व 
नियम १८ अन्वये. 

क्रमांक प्रशासन / के. निशिगा/ ग्राबिपत / तळवाडे भामेर/ पुर्न / १०५४ / 
२०१६.- मी . सी . आर. विघ्ने , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या सहीने 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 
नंदुरबार , ९ जानेवारी २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ११ - १७ , २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


१५ 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

१०२ ( क ) ( २). 
(२) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्रमांक आस्था/ 

क . /मध्यं आदेश/ सु. ना. पत/ सन २०१६, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर २०१६. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या सहीने 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 
नंदुरबार , ९ जानेवारी २०१७ . 


( ३ ) या कार्यालयात घेण्यात आलेली सुनावणी, दिनांक 

२९ नोव्हेंबर २०१६ . 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

१०२ ( क) (२). 


अंतिम आदेश 


( २) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्रमांक आस्था / 

क . १०२/ मध्यं आदेश / संत तारादास बापु / ग्रा ./ सन २०१६, 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१६. 


( ३) या कार्यालयात घेण्यात आलेली सुनावणी, दिनांक 

१६ जानेवारी २०१७. 


क्रमांक आस्था / १०२/ अंतिम आदेश/ सु. ना . पत / कायम/ २१/ सन 
२०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
(१) (क) (२) अन्वये मला प्राप्त अधिकारान्वये मी, निरज भ . चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार 
असा आदेश देतो की , सुशिला महिला नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा व्यवहार व 
कारभार गुंडाळण्यात येऊन वाचावे क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेश 
कायम करीत आहे. 


अंतिम आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या सहीने 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 


क्रमांक आस्था/ क. १०२/ अंतिम आदेश/ श्री . संत तारादास बापु ग्रा . 
पत/ कायम/ १४३/ सन २०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० चे कलम १०२ ( १) ( क) (२) अन्वये मला प्राप्त अधिकारान्वये मी , 
निरज भ. चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार, तालुका 
जिल्हा नंदुरबार असा आदेश देतो की , श्री संत तारादासजी बापू 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोळदे, तालुका 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा व्यवहार व कारभार गुंडाळण्यात येऊन 
वाचावे क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 


नंदुरबार , ९ जानेवारी २०१७ . 


वाचावे. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

१०२ ( क ) ( २). 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या 
सहीने व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 


( २) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्रमांक आस्था / नंदुरबार , १६ जानेवारी २०१७ . 

क ./मध्यं आदेश / मा . ना. स. पत/ सन २०१६, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर २०१६. 

वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
( ३) या कार्यालयात घेण्यात आलेली सुनावणी, दिनांक 

१०२ ( क) (२). 
२८ नोव्हेंबर २०१६ . 

( २) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्रमांक आस्था / 
अंतिम आदेश 

क . १०२ / मध्यं आदेश/ नमस्कार गृहनिर्माण / सन २०१६, 
क्रमांक आस्था / क .१०२/ अंतिम आदेश/ मा . ना. स. पत / कायम / २७ / 

दिनांक २५ डिसेंबर २०१६. 
सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

( ३) या कार्यालयात घेण्यात आलेली सुनावणी, दिनांक 
१०२ (१) (क) (२) अन्वये मला प्राप्त अधिकारान्वये मी , निरज भ . 

१६ जानेवारी २०१७ . 
चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार , तालुका जिल्हा 
नंदुरबार असा आदेश देतो की , मारुती नागरी सहकारी पतसंस्था 

अंतिम आदेश 
मर्यादित , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा व्यवहार व क्रमांक आस्था/ क . १०२/ अंतिम आदेश/ नमस्कार गृहनिर्माण सं./ १५० / 
कारभार गुंडाळण्यात येऊन वाचावे क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेश ___ कायम/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कायम करीत आहे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


कलम १०२ (१) (क) (२) अन्वये मला प्राप्त अधिकारान्वये मी , निरज भ . 
चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार , तालुका- जिल्हा 
नंदुरबार असा आदेश देतो की, नमस्कार गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित , नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा व्यवहार व 
कारभार गुंडाळण्यात येऊन वाचावे क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेश 
कायम करण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या । 
सहीने व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नंदुरबार , १६ जानेवारी २०१७. 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

१०२ ( क) (२ ). 
( २) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्रमांक आस्था / 

क . १०२/मध्यं. आदेश/ नवहिंद गृहनिर्माण/ सन २०१६, 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१६. 


मध्यंतरीय आदेश 
____ क्रमांक आस्था / क. १०२ / मध्यं. आदेश/ यशोधन गृहनिर्माण /१६३/ सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
( १) ( क) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , निरज भ. चौधरी , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार, तालुका-जिल्हा नंदुरबार 
असा आदेश देतो की , यशोधन गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
नंदुरबार, तालुका -जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा समापनाचा अंतिम आदेश 
देत आहे आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून कु. ए. जे. शिंदे, उपलेखापरीक्षक अधीन जिल्हा 
विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग १, सहकारी संस्था, नंदुरबार , तालुका- जिल्हा 
नंदुरबार यांची नेमणूक करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम ८७ मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून एक 
महिन्याच्या आत निम्नस्वाक्षरीकार यांचेकडे हा मध्यंतरीय आदेश कायम 
का करण्यात येऊ नये ? याबाबत समर्पक स्पष्टीकरण सहपुराव्यासह 
सादर करावे. तसेच याबाबतीत संस्थेच्या संचालक मंडळ व सभासद 
तसेच कर्मचारी यांना आपले म्हणणे मांडणेसाठी या कार्यालयात दिनांक 
४ मार्च २०१७ रोजी सकाळी ११ .०० वाजता ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीच्या 
दिवशी हजर राहून आपले म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत संस्थेकडून 
काहीएक स्पष्टीकरण न आल्यास अथवा सुनावणी दिवशी कार्यालयात 
हजर न झाल्यास, उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ अन्वये या कार्यालयास 
सादर केलेल्या ठरावास अनुसरून संस्थेचे समापन करणेबाबत काहीएक 
म्हणणे नाही असा निष्कर्षनोंदवून सदर समापनाचा अंतरिम आदेश 
अंतिम करण्यात येईल . 

सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तूंवर 
आणि दाव्यावर दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा 
तितकाच अधिकार आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता वस्तू व तिचे 
मालकीहक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके, कागदपत्रे 
व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा/ नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट अवसायक 
यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावी. 

हा आदेश दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन 
मुद्रा ठसवून दिला असे. 
नंदुरबार , ३ फेब्रुवारी २०१७ . 


( ३) या कार्यालयात घेण्यात आलेली सुनावणी, दिनांक 
१६ जानेवारी २०१७ . 

अंतिम आदेश 


क्रमांक आस्था/ क .१०२ / अंतिम आदेश/ नवहिंद हाउसिंग/१५७/ कायम / 
सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ (१) (क) (२) अन्वये मला प्राप्त अधिकारान्वये मी , निरज चौधरी, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार 
असा आदेश देतो की , नवहिंद मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा व्यवहार 
व कारभार गुंडाळण्यात येऊन वाचावे क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेश 
कायम करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या 
सहीने व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 


नंदुरबार , १६ जानेवारी २०१७. 


वाचावे . - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 


( क ). 


वाचावे . - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 

( क ). 


( २) चेअरमन , यशोधन गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 

नंदुरबार यांचेकडील पत्र दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ च्या 
पत्रासोबत प्राप्त झालेला ठराव क्रमांक ४, दिनांक २३ जुलै 


( २) चेअरमन, नमस्कार गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 

नंदुरबार यांचेकडील पत्र दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६. 


२०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


१७ 


मध्यंतरीय आदेश 


आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६७ चे कलम २१ अन्वये 
___ क्रमांक विकास - २/ धनलक्ष्मी नागरी पत / नोंदणी रद्द/ आदेश/ १३/ सन 
२०१७ .- मी , एन . बी. चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
नवापूर मला प्राप्त विधिशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार आदेश देतो की , 
धनलक्ष्मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर, तालुका 
नवापूर, जिल्हा नंदुरबार कलम १०९ खाली व्यवहार समापित करण्याची 
कार्यवाही बंद करण्यात आली आहे. सबब सदर संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येत आहे . तसेच असाही आदेश देतो की , या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर संस्था विसर्जित झाली आहे, असे समजणेत येईल व 
ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नवापूर , ११ जानेवारी २०१७. 


क्रमांक आस्था/ क. १०२ /मध्यं आदेश/ नमस्कार गृहनिर्माण/ २२०५/ सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
( १) (क ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , निरज भ. चौधरी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार, तालुका-जिल्हा नंदुरबार 
असा आदेश देतो की , नमस्कार गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा समापनाचा अंतरिम 
आदेश देत आहे आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर 
संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एम . डी . गांगुर्डे, सहायक निबंधक 
अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग १, सहकारी संस्था, नंदुरबार , 
तालुका जिल्हा नंदुरबार यांची नेमणूक करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम ८७ मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून एक 
महिन्याच्या आत निम्नस्वाक्षरीकार यांचेकडे हा मध्यंतरीय आदेश कायम 
का करण्यात येऊ नये ? याबाबत समर्पक स्पष्टीकरण सहपुराव्यासह 
सादर करावे. तसेच याबाबतीत संस्थेच्या संचालक मंडळ व सभासद 
तसेच कर्मचारी यांना आपले म्हणणे मांडणेसाठी या कार्यालयात दिनांक 
१६ जानेवारी २०१७ रोजी सकाळी ११ . ०० वाजता ठेवण्यात आलेल्या 
सुनावणीच्या दिवशी हजर राहून आपले म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत 
संस्थेकडून काहीएक स्पष्टीकरण न आल्यास अथवा सुनावणी दिवशी 
कार्यालयात हजर न झाल्यास , उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ अन्वये या 
कार्यालयास सादर केलेल्या ठरावास अनुसरून संस्थेचे समापन करणेबाबत 
काहीएक म्हणणे नाही असा निष्कर्ष नोंदवून सदर समापनाचा अंतरिम 
आदेश अंतिम करण्यात येईल . 

सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर, ज्या वस्तूंवर 
आणि दाव्यावर दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा 
तितकाच अधिकार आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता वस्तू व तिचे 
मालकीहक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके, कागदपत्रे 
व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा /नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट अवसायक 
यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावी. 
___ हा आदेश दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी माझी सही व कार्यालयीन 
मुद्रा ठसवून दिला असे . 

निरज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार . 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

१०२ ( क) (२). 
(२) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्रमांक विकास २/ 

मध्यं . आदेश/ नवप्रभात बेरोजगार / सन २०१६ , दिनांक 

२२ नोव्हेंबर २०१६. 
( ३) या कार्यालयात घेण्यात आलेली सुनावणी, दिनांक 

२७ डिसेंबर २०१६. 


अंतिम आदेश 


क्रमांक विकास २ / अंतिम आदेश / नवप्रभात / कायम/ २१/ सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
(१ ) ( क ) (२ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारान्वये मी, एन . बी . चौधरी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार असा आदेश देतो की , नवप्रभात बेरोजगार व स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , खांडबारा , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
या संस्थेचा व्यवहार व कारभार गुंडाळण्यात येऊन वाचावे क्रमांक २ चा 
मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या 
सहीने व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 


एन . बी . चौधरी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नवापूर . 


नंदुरबार , १५ डिसेंबर २०१६. 


नवापूर , ११ जानेवारी २०१७ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( ४ ) 
(२) या कार्यालयाचा अवसायनाचा अंतिम आदेश दिनांक २७ जून २०१३ 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ अवसायक बदल/ आदेश/ रेणुकादेवी/ स्वामी विवेकानंद पत/१०८ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम ( सुधारणा), २०१३ चे कलम १०३ (४) नुसार अवसायकाचे नेमणुकीबाबत कार्यालयीन सोईनुसार बदल करण्याचा अधिकार आहे . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक २ अन्वये खालील तपशिलात नमूद संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . 
ज्याअर्थी, नियुक्त अवसायक यांची ते कार्यरत असलेल्या आस्थापनेवरून बदली झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , निरज भ . चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ ( ४) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईसाठी प्रशासकीय कारणास्तव खालील तपशिलात नमूद सहकारी संस्थेवर 
अवसायनाचे कामकाज पाहणेसाठी नवीन अवसायकांची नियुक्ती करीत आहे . 
अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव व नवीन नियुक्त केलेल्या अवसायकाचे 

नाव व पदनाम 


पदनाम 


रेणुकादेवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

श्री . डी . जी . गायकवाड , 

श्री . वाय व्ही . राजपुत , 
नंदुरबार . 

सहकार अधिकारी, प्रथम श्रेणी, तालुका लेखापरीक्षक , नंदुरबार 

नंदुरबार . 
२ स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , श्री . डी . जी . गायकवाड , 

श्री . वाय व्ही. राजपुत, 
नंदुरबार . 

सहकार अधिकारी, प्रथम श्रेणी, तालुका लेखापरीक्षक , नंदुरबार 

नंदुरबार . 
नवीन नियुक्त अवसायकांनी पूर्वीच्या अवसायकांकडून संस्थेचा संपूर्ण दप्तरी पदभार घेऊन अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. सदर आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी. 

सदरचा आदेश हा आज दिनांक १५ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 
नंदुरबार , १५ जानेवारी २०१७. 


वाचावे. - (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( ४) 
( २) या कार्यालयाचा अवसायनाचा अंतिम आदेश दिनांक २७ जून २०१३ 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ अवसायक बदल/ आदेश /महाराणा प्रताप/निशांत पत / ११५/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम ( सुधारणा), २०१३ चे कलम १०३ (४) नुसार अवसायकाचे नेमणुकीबाबत कार्यालयीन सोईनुसार बदल करण्याचा अधिकार आहे. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक २ अन्वये खालील तपशिलात नमूद संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . 
ज्याअर्थी, नियुक्त अवसायक यांची ते कार्यरत असलेल्या आस्थापनेवरून बदली झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , निरज भ . चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ (४) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईसाठी प्रशासकीय कारणास्तव खालील तपशिलात नमूद सहकारी संस्थेवर 
अवसायनाचे कामकाज पाहणेसाठी नवीन अवसायकांची नियुक्ती करीत आहे . 
अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव व नवीन नियुक्त केलेल्या अवसायकाचे 

पदनाम 

नाव व पदनाम 


महाराणा प्रताप नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
नंदुरबार . 


श्री . बी . एल . साबळे , 
उपलेखापरीक्षक , नंदुरबार 


श्री . डी . जी . गायकवाड, 
सहकार अधिकारी, प्रथम श्रेणी, 
नंदुरबार . 
श्री . डी . जी . गायकवाड , 
सहकार अधिकारी, प्रथम श्रेणी , 
नंदुरबार . 


२ निशांत अर्बन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 

नंदुरबार . 


श्री . बी . एल. साबळे , 
उपलेखापरीक्षक , नंदुरबार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७ , २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


१९ 


नवीन नियुक्त अवसायकांनी पूर्वीच्या अवसायकांकडून संस्थेचा संपूर्ण दप्तरी पदभार घेऊन अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. सदर आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी . 

सदरचा आदेश हा आज दिनांक १५ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नंदुरबार , १५ जानेवारी २०१७. 


वाचावे. - (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( ४) 
( २) या कार्यालयाचा अवसायनाचा अंतिम आदेश दिनांक २७ जून २०१३ 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ अवसायक बदल/ आदेश/ मोहनभाई चौधरी सा . का . कर्म . पत/ १२२ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ( सुधारणा), २०१३ चे कलम १०३ (४) नुसार अवसायकाचे नेमणुकीबाबत कार्यालयीन सोईनुसार बदल करण्याचा 
अधिकार आहे . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक २ अन्वये खालील तपशिलात नमूद संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . 
ज्याअर्थी, नियुक्त अवसायक यांची ते कार्यरत असलेल्या आस्थापनेवरून बदली झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , निरज भ. चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ ( ४) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईसाठी प्रशासकीय कारणास्तव खालील तपशिलात नमूद सहकारी संस्थेवर 
अवसायनाचे कामकाज पाहणेसाठी नवीन अवसायकांची नियुक्ती करीत आहे . 
अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव व नवीन नियुक्त केलेल्या अवसायकाचे 

पदनाम 

नाव व पदनाम 


लन्- 


मोहनभाई चौधरी पुष्पदंतेश्वर साखर कारखाना कर्मचारी श्री. डी. जी. गायकवाड , 

कु . ए. जे. शिंदे, 
पतसंस्था मर्यादित, समशेरपूर , तालुका नंदुरबार . सहकार अधिकारी, प्रथम श्रेणी, उपलेखापरीक्षक अधीन जिल्हा 

नंदुरबार . 

विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग-१, 

सहकारी संस्था, नंदुरबार . 
नवीन नियुक्त अवसायकांनी पूर्वीच्या अवसायकांकडून संस्थेचा संपूर्ण दप्तरी पदभार घेऊन अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . सदर आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी. 

सदरचा आदेश हा आज दिनांक १५ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 
नंदुरबार , १५ जानेवारी २०१७. 


वाचावे . - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( ४) 

( २ ) या कार्यालयाचा अवसायनाचा अंतिम आदेश दिनांक २७ मार्च २०१४ 


( ३) या कार्यालयाचा अवसायक बदल आदेश दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 


__ आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायक बदल/ आदेश/ प्रकाश ना . पत/ खादी ग्रामोद्योग संघ/ १२९ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ( सुधारणा), २०१३ चे कलम १०३ (४) नुसार अवसायकाचे नेमणुकीबाबत कार्यालयीन सोईनुसार बदल करण्याचा 
अधिकार आहे . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक २ अन्वये खालील तपशिलात नमूद संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . 
ज्याअर्थी, नियुक्त अवसायक यांची ते कार्यरत असलेल्या आस्थापनेवरून बदली झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , निरज भ. चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ (४) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईसाठी प्रशासकीय कारणास्तव खालील तपशिलात नमूद सहकारी संस्थेवर 
अवसायनाचे कामकाज पाहणेसाठी नवीन अवसायकांची नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ११ - १७, २०१७ / वैशाख २१ - २७, शके १९३९ 


३ 


अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव 

पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव व नवीन नियुक्त केलेल्या अवसायकाचे 
पदनाम 

नाव व पदनाम 

४ 
१ प्रकाश नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नंदुरबार श्री . टी . यु. बडगुजर , 

श्री . एस . जे. पवार , 
लेखापरीक्षक अधीन जिल्हा 

उपलेखापरीक्षक ( अति . पदभार ) 
विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग- १, अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 

सहकारी संस्था, नंदुरबार . वर्ग-१, सहकारी संस्था , नंदुरबार. 
२ नंदुरबार सहकारी खादी ग्रामोद्योग संघ लिमिटेड , श्री . यु. टी . बडगुजर , 

श्री . एस . जे. पवार , 
नंदुरबार . 

लेखापरीक्षक अधीन जिल्हा 

उपलेखापरीक्षक ( अति . पदभार ) 
विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग- १ , 

अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 

सहकारी संस्था , नंदुरबार . वर्ग-१, सहकारी संस्था , नंदुरबार . 
नवीन नियुक्त अवसायकांनी पूर्वीच्या अवसायकांकडून संस्थेचा संपूर्ण दप्तरी पदभार घेऊन अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. सदर आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी. 

सदरचा आदेश हा आज दिनांक १५ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नंदुरबार , १५ जानेवारी २०१७. 


वाचावे . - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( ४) 
( २) या कार्यालयाचा अवसायनाचा अंतिम आदेश दिनांक २७ मार्च २०१४ 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ अवसायक बदल/ आदेश/ नंदिनी/ आदर्श हौसिंग /१३६ / सन २०१७. - ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम ( सुधारणा), २०१३ चे कलम १०३ ( ४) नुसार अवसायकाचे नेमणुकीबाबत कार्यालयीन सोईनुसार बदल करण्याचा अधिकार आहे. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक २ अन्वये खालील तपशिलात नमूद संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 
ज्याअर्थी, नियुक्त अवसायक यांची ते कार्यरत असलेल्या आस्थापनेवरुन बदली झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी, निरज भ. चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ (४ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईसाठी प्रशासकीय कारणास्तव खालील तपशिलात नमूद सहकारी संस्थेवर 
अवसायनाचे कामकाज पाहणेसाठी नवीन अवसायकांची नियुक्ती करीत आहे . 
अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव व नवीन नियुक्त केलेल्या अवसायकाचे 

पदनाम 

नाव व पदनाम 


___ 


P 


१ नंदिनी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, नंदुरबार श्री. ए . डी . अहिरे , 

श्री . डी . जी . माळी, 
लिपिक अधीन जिल्हा विशेष लिपिक अधीन जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक , वर्ग -१ , 

लेखापरीक्षक , वर्ग- १, 

सहकारी संस्था, नंदुरबार . सहकारी संस्था, नंदुरबार . 
२ आदर्श गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार श्री . ए. डी . अहिरे, 

श्री . डी . जी . माळी, 
लिपिक अधीन जिल्हा विशेष लिपिक अधीन जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक , वर्ग-१ , 

लेखापरीक्षक , वर्ग- १ , 

सहकारी संस्था , नंदुरबार . सहकारी संस्था , नंदुरबार . 
नवीन नियुक्त अवसायकांनी पूर्वीच्या अवसायकांकडून संस्थेचा संपूर्ण दप्तरी पदभार घेऊन अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. सदर आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी. 
सदरचा आदेश हा आज दिनांक १५ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

निरज भ . चौधरी, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , नंदुरबार , 
नंदुरबार , १५ जानेवारी २०१७. 

जिल्हा नंदुरबार . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


